सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या 
वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या २०१९. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१०, 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २५ जुले, २०१९ 


वाचा :- शासन eal समक्रमांक दिनांक १०.०६.२०१९ 


शासन आदेशा :- 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिनांक २९.०३.२०१९ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट " अ" यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण 
बदल्याच्या प्रस्तावान्वये उपरोक्त नमूद शासन आदेशा निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर 
आदेशांत शासनाचे आदेशानुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. सहाय्यक सरकारी बदली पूर्वी बदलीनंतरचे । करण्यात येणारे 
अभियोक्ता नियुक्तीचे नियुक्तीचे बदल 
ठिकाण ठिकाण 
६२ | श्रीमती सुप्रिया विशाल | सातारा सोलापूर सातारा येथे १ वर्ष 
मोरे-देसाई मुदतवाढ 
६९ | at. संदिप यशवंत पाटील | सांगली सोलापूर सोलापूर येथील 
बदली रद्द 


२. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०७२५१७०९४०५६२९ असा 
आहे. हा झासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
क DN: Ge ment Of Mah: 
Kishor Shyamrao :: 
255. 
9c f6e8fdcb4cOd, 
serialINumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e5842688 1bc3 
B h a e fa 0 6b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao 
Bhal 


jerao 
Date: 2019.07.25 17:14:47 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) याचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


६. महाळेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/ नागपूर. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा / सांगली / सोलापूर. 

१०. संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ( संचाळक, अभियोग 

संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, सातारा / सांगली / सोलापूर. 
१२. निवड TEA पोळ - १०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


